मुंबई मेट्रो लाईन-३ प्रकल्प- 
कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ्‌ मार्गिकेवर मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्प अंमलबजावणी करण्यास राज्य 
शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एमआरडी-३३११/प्र.क्र.१४९/नवि-७, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भः- शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र. एमआरडी-३३११/प्र.क्र.१४९/नवि-७, दि.०३ मार्च, २०१४. 


शुध्दीपत्रक 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ८ येथील "सदर मेट्रो प्रकल्पासाठी 
केंद्र शासनाच्या विविध कर/शुल्काच्या ५०% हिइड्याकरिता व सदर प्रकल्पासाठी आवश्‍यक 
खाजगी जमीनीच्या संपादनाकरिता तसेच पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील खर्चासाठी राज्य 
शासनामार्फत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या SPV कंपनीला एकूण रु १६१५.१० कोटी 
बिनव्याजी दुय्यम कर्ज तसेच सदर प्रकल्पावर लागू होणा-या राज्य शासनाच्या तसेच स्थानिक 
करांपोटी राज्य शासनातर्फे सदर SPV कंपनीला आणखी रुपये cog कोटीचे बिनव्याजी दुय्यम 
कर्ज देण्यास शासनाची मान्यता असून या संदर्भातील पुढील आवड्यक ती कार्यवाही पूर्ण करून 
संबंधित विभागाकडून स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील." या मजकूराऐवजी "सदर मेट्रो 
प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या विविध कर/श्ुल्काच्या ५०% हिऱ$ऱ्याकरिता व सदर प्रकल्पासाठी 
आवरऱ्यक खाजगी जमीनीच्या संपादनाकरिता तसेच पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील खर्चासाठी 
राज्य शासनामार्फत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या SPV कंपनीला एकूण रु १६१५.१० 
कोटी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज तसेच सदर प्रकल्पावर लागू होणा-या राज्य शासनाच्या तसेच 
स्थानिक करांपोटी राज्य शासनातर्फे सदर SPV कंपनीला आणखी रुपये ८०६ कोटीचे बिनव्याजी 
दुय्यम कर्ज देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे." असे वाचण्यात यावे. 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११२१७१६५५२७६३२५ असा आहे. सदर 
शासन शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरिने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vijay Karbhari 
Chaudhari 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमआरडी-३३११/प्र.क्र.१४९/नवि-७, 


३. मा. मंत्री (बगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

४. मा. राज्यमंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

६. मा. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नवी दिल्ली 

७. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

८. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

११. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१२. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१३. प्रधान सचिव (पदुम), कृषी, WY संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१४. प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१५. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१७. प्रधान सचिव (उद्योग) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१८. प्रधान सचिव (ऊर्जा) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१९. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२०. सचिव, (विशेष प्रकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२१. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२२. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

२३. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

२४. व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

२५. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, सिडको भवन, सी.बी.डी., बेलापूर, नवी मुंबई. 

२६. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

२७. पोलिस आयुक्त, मुंबई 

२८.आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, वरळी, मुंबई. 

२९. व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रायव्हेट लिमिटेड. 

३०. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर 

३१. सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक), मुंबई. 

३२. व्यवस्थापकीय संचालक, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रम, (बेस्ट), मुंबई. 

३३. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

३४. महाव्यवस्थापक, पश्चिम रेल्वे, मुंबई. 

३५. सह सचिव, नगर रचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३६. संचालक, नगर रचना, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पुणे. 

३७. उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३८.कार्यासन अधिकारी (नवि-२१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३९. निवड नस्ती (नवि-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


